छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या अधिनस्त 
नागपूर विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, अभ्यासिका, 
ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल इ. बाबींच्या 
इमारती बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र: सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक - २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१. महसूल व वन विभाग, पत्र क्र. जमीन -२०२१/प्र.क्र.१९९/ज-८, दिनांक १७/०८/२०२२. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग -२), 
दि.२०/९/२०१९ 
३. व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे यांचे पत्र क्र.सारथी/स्थावर विभाग/फा.क्र ५६/१५३/२०२२-२३ 
दि.१६.०५.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या 


अधिनस्त नागपूर विभागीय कार्यालयासाठी मराठा, कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा या लक्षीत 


गटातील लाभार्थ्यांना अभ्यासिका, (मुला-मुलींना) वेगवेगळे वसतीगृह व इतर अनुषंगिक प्रयोजनासाठी 


महसूल व वन विभागाचे शासन पत्र क्र. जमीन -२०२१/प्र.क्र.१९९/ज-८, दिनांक १७/०८/२०२२ अन्वये 


राज्य शासनाच्या अंगिकृत संस्थेच्या विविध उपक्रमांसाठी नागपूर शहर, मौजे सिताबर्डी येथील खसरा 


क्र.३०७/२ नगर भूमापन क्र.१८४६ येथील जागा काही अटी व इशातींच्या अधिन राहून नियोजन विभागास 


प्रदान करण्यात आला आहे. आता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 


(सारथी), पुणे या संस्थेकडून सदर जागेत इमारतीचे वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण 


केंद्रासाठी हॉल इत्यादी बांधकामाचे अंदाजपत्रक व AH प्राप्त झाले असून प्रस्तावित इमारतीच्या 


बांधकामासाठी रु.२,०४,६४,७८,३१०/- कोटी (अक्षरी रुपये दोनशे चार कोटी चौसष्ट लाख अष्ट्यात्तर 


हजार feral दहा रुपये फक्त) एवढ्या किमतीचे ढोबळ अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ 


बांधकाम विभाग क्र.०१, नागपूर यांनी सारथी संस्थेकडे सादर केले आहे. त्यानुषंगाने सारथी संस्थेच्या 


दिनांक of 08.2023 रोजीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये सदर अंदाजपत्रकास व आराखडयास 


मान्यता देण्यात आली आहे. तद्नंतर सारथी संस्थेने सदर प्रस्तावास मान्यता मिळणेबाबत शासनास 


सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकरणी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांच्या 


अधिनस्त नागपूर विभागीय कार्यालयासाठी इमारत, मुला-मुलींचे वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, 


प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी रु.१,७३,३३,८९,५०९/- (अक्षरी रु.एकऱो 


त्र्याहत्तर कोटी ded लाख एकोणनव्वद हजार Waal नऊ रुपये) इतक्या अंदाजपत्रकास व 


आराखड्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता ही उच्चाधिकारी समितीने खालील नमूद 


केलेल्या अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वस्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच सुरु करावे. 


२. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करूनच 


काम हाती घ्यावे. 


३. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रं.इएनव्ही -२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 


करण्यात यावी. 


४. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध करून दिलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 


५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.७/७/२०१७ 


अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ 


६. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदरचा आदेश मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने दिनांक 


१२.०९.२०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र. २०२२३०९२६११५८१७५६१६ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=032607e9d41d41 18da0f5f56ec3bafc0cd36444e78848, 
691ec5c4609ff36c6b0, 
pseudonym=1BBB431FA97E720E6C6B985E9DC9D26CFESE880 


D N Y N O B LA D serialNumber=A2939F426B7A0C7B7ADCBDB9EF405DFECDOB8 


8D1E94A1818DAF4B9F 1 D6ACEC4B, cn=VILAS DNYANOBA LAD 
Date: 2023.09.26 12:12:15 +05'30' 


(विलास लाड) 
सोबत : परिशिष्ट-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे 

११.कार्यकारी अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग, नागपूर-०१. 

१२.उपसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, नागपूर. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी (का.क्रं.इमारती-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-१ 

१५.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


- निर्णय & ES 2023/4 8. १०/को-१४०५- ल 


Name of the Department ; Planning Dept. 


Name of Work : Stage-1 Estimate for Construction of Girls, Boys Hostc!, Divisional Office and LI 
Research Training & Human Deviopment Institute (341२114) at Sitabardl, Tal & Dist - Nagpur. 


Particulars of Scope Unit Rate Norms 
Rs Per (Sqmt/Meter/LumpSum Component Wise 
etc.) 


(A) _|ESSENTIAL ITEMS (Components 
a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 
Boys Hostel Building 


Ground Floor 


१) 
° 
3 
3 
3 
2 
3 
= 
ळ्‌ 
क्र 


First Floor & Second Floor 1895.16|Sq.M 28,000 5,30,64,480 
(947.58 sqm x 2 floors) 
703.00 ७१४. | 28,000 1,96,84,000 
Fourth Floor to Fourteenth, Sixteenth & 9139.00 28,000 25,58,92,000 
र Eighteenth (703.00 sqm x 13 Floors) 
4,04,88,000 


RQ 
क] 
w 
8 
3 
x 
nN» 
g 


Fiftheenth & Seventeeth Floors 1446.00 pee | 28,000 
&- २. 


o 
© 
w 
ष्ठ 
. 
98 98 छे 
निजी: 
o o 
| wn 
& gle 
2) 218 
8 ale 
fo} Oo} Oo 


25,58,92,000 


1446,00/Sq.M 28,000 4,04,88,000 


PO ee 
ivisional Office & Library Sullding SES Sas SUES 


First Floor to Eighth Floors 2823.761Sq. 
(352.97 sqm x 08 Floors) 


2 
a 
a 
Ef 
8 
é 
nn 
° 
2 
5 
oO 
8 
3 
ण 
x 
o 
8 
द 
go 


o am पा 

ne] & 

88) 8 

> ee 4 

£51 3 

=e) ल्ल 

x ७५ a 

७ | oe 

= 

gai 

a 

४ a 2 

~s| 3 

nm x 

इ 

७! m7 

ठु 

S 

7 a 

A. 
च 
© 
2 
a 
a 
g 


1,14.36,300 


8.1.8. 3204.97|Sq. M 
Total B.U.A.= _31466.45 


3 


Electrification 


Fire Fighting Arrangements etc. 


Water Supply & Sanitary Works CaS Sores 


उ 
Furniture eo दिक 


MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 


ji} Interns! Road 


= 
4 


= 
= 
2 
a 
| 


(x). Accoustical Treatment 


Land Scaping/ Gazebo, children Play area, 
mural, periphery area, fountain & podium 1806, 


xvi) Decorative / Armstron 


Page } 


rary Building for Chatrapati Shahu Maharaj _ 


nN 
8} & 
nN 
™“N 
> 
f=} 
=] 


| 
i 


N}) Oo) 4> 
ayo; » 
2-9 
s @}] 
S|! 0 
Oo} @] o 
€>2| Oo] ७ 
९८] ८ | wi 


6,91,00,000 


39,75,55,880 


39,75, 55,880 


9,05,01,580 
88,56,13,340 


4,42,80,667 


3;15,44.024 


Revised 


AB Room, Area Lighting, Pum, Generator ९८. 


Watchman Room and gate . es Te 20,00,000 


Project Cost (P}= (A) + (8) + (C 


PROVISIONS 0000: Ae ककत 
i) Contingencies 4% 01 (0 उ सय 
i) GST 18% 01 (? छ्या 
iii) Price Escalation 56% on (P 1580700 0000000001) 
iv) Labour Insurance 1% on P Seer ee 
4,94,55,660 


v) PMC 1.5% on (P 
vi) Centage Charges for Civil Works 5% 


eee vii) Centage Charges for Elect, Works 8% एन ळव ातहा 
ek] : 7 ण (ure a 
का TOTAL COST OF PROJECT {TF St ae 
Say Rs. Lakhs 

PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 

(ii) Elect. Work 


Rs ____28,145_/Sqm 
Rs 3 foie ese: OU 390 /Sqm 


wenn 
ys) 
a 


(ii) Water Supply ete A MOT: Sqm 
(iv) Furniture Rs 5,000 iSqm 


Rs 1 38,447 /Sqm 


(५ For (i) + {ii) + Gili) + (४) 


Page 2 


